आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजनेसाठी निधी वितरण. 
लेखाशीर्ष २२१० जी ४९४ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :२६ मार्च, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
3) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्या-०६, दि.०६.०७.२०२० व 
दि.२८.१०.२०२०, दि.२२.१.२०२१ व दि.९.३.२०२१ 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र. ११२/आरोग्य-६. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३०.०६.२०२१ या त्रैमासिक 
कालावधीचा विमा हप्ता आगाऊ प्रदान करण्यासाठी रु.५९८.२८८५० लाख इतका निधी वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये WT झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावास 
अनुसरुन सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पिय तरतुदींमधून मागणी 
क्र.टी-५ मधील मुख्य SUNY २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाली 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३०.०६.२०२१ या त्रैमासिक कालावधीचा 
विमा हप्ता आगाऊ प्रदान करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१ | आतापर्यंत वितरीत | सदर शासन निर्णयान्वये 
लेखाशिर्ष मधील सुधारीत | करण्यात आलेली | वितरीत करण्यात येत 

अंदाज तरतूद असलेली तरतूद 
॥ ie: | २ ३ a a षु & 
प्रधानमंत्री जन २२१० जी । ३१-सहायक २४५७.८१ १८०२.०७९७५ ५९८.२८८५० 
आरोग्य योजना ४९४ अनुदाने 
(वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.५९८.२८८५० लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी अठ्ठयाण्णव लाख अठ्ठावीस 
हजार Boa पन्नास फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्‍त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९९/२०२१/व्यय-१४, दि.२४.०३.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१६५३२१४७२४ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ravindra ०000010010 
Digambarro ee ay 
Aute ile 1 गती 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


षट्‌. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


७. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


